RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५, अंक ४५ ( २) ] 


मंगळवार, एप्रिल १६, २०१९ / चैत्र २६, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे २,किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १०३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक १६ एप्रिल २०१ ९ 


अधिसूचना 


- 


खाजगी सुरक्षा अभिकरणे ( विनियमन ) अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक एमआयएस . ०३१७/ प्र.क्र . १०८ / विशा- ४. खाजगी सुरक्षा अभिकरणे ( विनियमन ) अधिनियम, २००५ ( २००५ चा २९) याच्या 
कलम १ ९ कलम ( ब) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि त्यास याबाबत सहाय करणा- या अशा इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र 
शासन, याद्वारे , शासकीय अधिसूचना, गृह विभाग, क्रमांक जीआरडी. २००६ / प्र.क्र . ३३३/विशा-४ , दिनांक २३ फेब्रुवारी २००७ , यामध्ये 
खालीलप्रमाणे 

सुधारणा 

करीत आहे : 
“ सदर अधिसूचनेमध्ये अनुक्रमांक ३ येथील नमूद शब्दांऐवजी खालील शब्द नमूद करण्यात यावेत . ” 


“ ३. सह 

सह पोलीस आयुक्त , 
नवी मुंबई . 


पोलीस 

आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्राकरिता. " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विजय पाटील , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - अ - १०३-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, एप्रिल १६, २०१९ / चैत्र २६ , शके १ ९ ४१ 


HOME DEPARTMENT 


Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 16th April 2019 . 


NOTIFICATION 


PRIVATE SECURITY AGENCIES (REGULATION ) ACT, 2005 . 

No. MIS . 0317 /C.R . 108 / Special-4.- In exercise of the powers conferred by clause (b ) of section 19 
of the Private Security Agencies (Regulation ) Act, 2005 (29 of 2005 ) and of all other powers enabling it in 
this behalf ,the Government of Maharashtra hereby amends the Government Notification , Home Department 
No. GRD. 2006 / C.R.* 333 /Special-4 , dated 23rd February 2007 , as follows,namely : 


In the said notification , for entry at Serial Number 3 , the following entry shallbe substituted ,namely : 


" 3 . 


Joint Police Commissioner, Area Under the jurisdiction of the Police 
NaviMumbai. 

Commissionerate of NaviMumbai. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIJAY PATIL , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


